दि.१६ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर 2022 या 
कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
कॅरम स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७.११.२०२२ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक - 

04/02/2094-9&/CCSCSB, दि.१४१०.२०२२.. 

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. अभानासे -३०२२/ प्र.क्र. ५२/ 
क्रीयुसे-२, दि. १७.१०.२०२२ 

३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ कॅरम /२०२३-२२ 
दि.०७.११.२०२२. 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
उपसंक्री/अभानासे/२३-२२/का-४/११८६, दि.१६.११.२०२२ . 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १६ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कॅरम स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. ०४.११.२०२२ रोजी 
निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व 
कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या 
राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच 
राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रक्‍कम रू. ७७,४००/- (अक्षरी 
रू. सत्याहत्तर हजार चारशे फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. या साठी उपसंचालक, HIST व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी आणि आयुक्‍त क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ११ ते १३ नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या 
प्रशिक्षण शिबीरासाठी संघात निवड झालेल्या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध 
करून देण्यासाठी दिनांक 90.99.2022 पासून A.A) पासून कार्यमुक्त करावे. संघातील प्रत्येक 
खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२ 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे, १९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ११.११.२०२२ ते दि. २०.११.२०२२ (प्रशिक्षण 
शिबीर, स्पर्धा व प्रवास, या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून 
समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
तसेच, मुंबई बाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त 
विभाग झासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ 
अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवाळय जिमखाना यांनी 
दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवशयक 
राहिल. प्रवास खर्चाच्या बाबतीत रेल्वे आणि विमान प्रवास यामधील प्रवास खर्चाची जी रक्‍कम 
कमी असेल ती संबधित खेळाडूंना अनुज्ञेय राहील. 


५. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक 
३० जुले, १९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझ्ाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २३-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतळेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११७१५३०५४२२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 

Ra mdas G a n pat DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


Dh | EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
1 U m a Date: 2022.11.17 15:31:55 +05'30" 


(रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक,मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

६. सचिव,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

११.सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचाळलनालयामार्फ़त) 

१२.वरिष्ठ कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१३.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
१५.मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० ०३२ 

१६.संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १६ ते २० नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा कॅरम २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कॅरम 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. । खेळाडूचे नाव व पदनाम पुलओव्हर | fires कार्यालय / विभागाचे नाव 

पुरुष 

es] श्री. गोपाळ कानडे, जवान होय नाही | अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. 

२ श्री. हलेडा शा. पाटील, होय नाही | सहा.संचालक (लेखा-१) कृषि 
सहा. अधिक्षक आयुक्तालय, पुणे-०१. 

३ श्री. संजय जाधव, होय होय । शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणाजय, FARIS, 
लिपिक टंकलेखक मुंबई 

४ श्री. जावेद नाखवा, होय नाही | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहा. कक्ष अधिकारी 

4 श्री. अनिल SATS, होय होय । येरवडा शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, 
प्रगती तपासणीस पुणे 

नि श्री. उदय शिदे, दुय्यम निरिक्षक होय नाही | अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी 

पथक, पालघर. 

पुरुष वयस्क 

७ श्री. राजेश धुमाळे, होय । नाही | कौडल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, 
वाहन चालक मुंबई उपगनर. 

é श्री. संजय ना. वारंग, होय । नाही । नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

महिला 

९ सौ. अलिशा अभय वेगुलेंकर, होय होय | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, 
बांधणी सहाय्यकारी मुंबई. 

ae ० सौ. शामा प्रविण कदम, होय होय । जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, 
उपळलेखापरिक्षक सहकारी संस्था, रायगड, अलिबाग. 

शि १ सौ. अंकिता श्रीकांत पाटील होय होय | पोलीस महासंचालक कार्यालय, शहिद 
कार्यासन अधिकारी भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई. 

१२ सौ. दिपाली न. बोऱ्हाडे, होय नाही | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, 
ळेखाधिकारी बालेवाडी, पुणे. 

१३ सो. राजेश्वरी रा. पदमन, होय होय | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, 
स.सं. अधिकारी मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२ 


१४ श्रीमती अनिता तु. काळे, होय । होय | प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
सहा लेखाधिकारी कॉमन वेल्थ बिल्डींग, पुणे. 
१५ श्री. प्रकाश वाळवेकर होय होय | पोलीस आयुक्त, स.पो.ता., मुंबई. 
प्रशिक्षक 
a al. Hod कवालदार होय होय | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक 
Ramdas बण तीत 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


Ganpat Dhumal 22ucaox sno srorrs 


Date: 2022.11.17 15:32:16 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “ ब” 


दिनांक १६ ते २० नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा कॅरम २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कॅरम संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


रुपये 


क्र. 
निवड चाचणी पूर्व तयारीसाठी खर्च :- (छपाई, टपाल व इतर खर्च १००० 


ब) निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च. 
) | केरम पावडर रु. ३००/- प्रमाणे २ किलो. 


(करत पोवडर vase Waste | 
) | पंचाना चहा, अल्पोपहार व जेवण यावरील खर्च. 
१ मुख्य पंच व १ सहाय्यक पंच यांना मानधन (१५००--१००० 


१० करम बोर्डाचे स्टॅन्डसहित भाडे, (एक दिवसाकरिता) ५००० 
(रु. ५००/- प्रति कॅरम याप्रमाणे १० कॅरमचे भाडे ( ५००५१०) 


वाहतूक खर्च (ने-आण, हमालीसह) + वायरींग चार्जेस 


प्रशिक्षण शिबीर : 

दिनांक ११ ते १३ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण 
शिबीरासाठी ५ कॅरम स्टॅण्डसहित भाडे. (३ दिवसाकरिता) त 
(रु.५००/- प्रति कॅरम प्रति दिन प्रमाणे) (५००५५५३) 


वाहतूक खर्च (ने-आण, हमालीसह) + वायरींग चार्जस 


१४ खेळाडू, १ प्रशिक्षक व १ व्यवस्थापक यांना प्रशिक्षण कालावधीत अल्पोपहार. ४८०० 
(१६५१००%३) (३ दिवसाकरिता) 


वैयक्तिक क्रीडा साहित्य:- 
१६ fe शरर्टस्‌ रु. ५००/- ( मोनोग्रामसहित) प्रमाणे. 


१६ ट्राऊझर रु. ५००/- प्रमाणे. 
१६ पूल ओव्हर डिलक्स क्वॉलिटी रु.५००/- प्रमाणे. 


~~ 


r= 
ae 
jE 


) 


2) 


~ 


) 


९ किटबग रु. ५००/- प्रमाणे 
१४ स्ट्रायकर्स रु. ४००/- प्रमाणे. 
१६ नॅपकिन्स रु. १००/- प्रमाणे 


Lo] oS 


१६ पायमोजे रु. १००/- प्रमाणे. 
औषधे व प्रथमोपचाराकरिता खर्च. 


एकूण रुपये :- (रु. सत्यात्तर हजार चारशे फक्त) ७७,४००/- 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ra md as G an pat DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S 

= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


D h U m al EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2022.11.17 15:32:36 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) 


०) 


१६ बूट रु. ७००/- प्रमाणे 


Ea 
रि 
ma 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र-क 
दिनांक १६ ते २० नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा HLA २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या कॅरम 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
ae श्री. शिवानंद वैजनाथराव स्वामी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड. 
अव्वल कारकून 
श्री. प्रसाद बा. पालकर, प्रमुख लिपिक महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, मुंबई. 
श्री. सतिश पंडित पवार, नि.श्रे. लघुलेखक = | डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, नांदेड. 
४ श्री. सुजीत वि. पेडणेकर, नि.श्रे. लघुलेखक | a. पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे कार्यालय, 
मुंबई. 
4 | श्री. वैभव रा. पाटील, वरिष्ठ श्रेणी लिपीक । पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६ | a. आयुष अरुण पुगावकर, लिपीक ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ । श्री. राहुल उत्तम राठोड, मुद्रितशोधक शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, PARTS, मुंबई. 
८ | ait. Prater दहिफळकर, राज्यकर निरिक्षक | वस्तू व सेवा कर भवन, रेल्वेस्टेशन समोर, औरंगाबाद 
९ । श्री. संजय माधव आहेर, लिपीक टंकलेखक = | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुंबई, हुतात्मा 
चौक, मुंबई. 
। १० | श्री. उदय अनंत शिंदे, दुय्यम निरिक्षक अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पालघर 
।११_| श्री. संजय दि. जाधव, लिपिक टंकलेखक | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
१२ श्री. सुभाष आ. चव्हाण, परिचर प्रतिरुप शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, PARTS, मुंबई. 
१३ श्री. जावेद नाखवा, सहा. कक्ष अधिकारी नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४ | श्री. मारुती भगवान कवालदार, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
१५ | श्री. विजय शंकर दळवी, कक्षसेवक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६ | श्री. कुंदन कृष्णा कदम, प्रथम लिपीक मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ श्री. संदिप नागरे, शाखा अभियंता कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 
१८ | श्री. संदीप म. यादव, शिपाई महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१९ | श्री. शैलेडा डारद पाटील, सहा. अधिक्षक सहा. संचालक लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
२० श्री. गोपाळ पू. कानडे, जवान अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. 
२१ | श्री. अनिल य. बनपट्टे, प्रगती तपासणीस येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे. 
२२ श्री. विलास दि. म्हामूणकर, वाहन चालक  । मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, कोकाण प्रदेश मुंबई, 
हुतात्मा चौक, मुंबई. 
२३ | श्री. कल्पेश वाडीवा, अव्वल कारकून जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ. 
२४ श्री. संजय ना. वारंग, कक्ष अधिकारी नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५ श्री. राजेश भ. धुमाळे, वाहन चालक lated विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, मुंबई. 
२६ | श्री. TT करडी, मा. लोकायुक्त कार्यालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२ 


२७ | सो. अंकिता श्रीकांत पाटील, कार्यासन पोलीस महासंचालक कार्यालय, शहिद भगतसिंग 
अधिकारी मार्ग, कुलाबा, मुंबई. 
२८ | सौ. अलिशा अभय वेंगुलेकर, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
बांधणी सहाय्यकारी 
२९ | सौ. दिपाली न. बोऱ्हाडे, लेखाधिकारी DIS! व युवक सेवा संचालनालय, बालेवाडी, पुणे. 
३० | सौ. शमा प्रविण कदम, उपलेखापरिक्षक जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, सहकारी संस्था, 
रायगड, अलिबाग. 
३१ | सौ. राजेश्वरी रा. पदमन, स.सं. अधिकारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३२ | श्रीमती अनिता तु. काळे, सहा लेखाधिकारी = | प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, कामन वेल्थ 
बिल्डींग, पुणे. 
३३ | श्रीमती भारती कोरगांवकर, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय 
लॅबोरेटरी टेक्निशियन महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Ramdas 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
Ganpat Dhumal s2ucatioxano sports 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


